कृषि सह संचालक संवर्गातील अधिका-यांची 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १११७/प्र.क्र. ३७४ (भाग-३) /१५अ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 
तारीख: २५ जुले, २०१८. 


झासन निर्णय :- 


सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ विभागातील खालील अधिकाऱ्यांच्या सेवा प्रतिनियुक्तीने दोन वर्षाच्या 
कालावधीसाठी सक्षम प्राधिकरणाच्या मंजूरीने खालील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. ३ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सुपूर्द 


करण्यात येत आहेत. 
अ.क्र. अधिका-याचे नांव व पदनाम प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना 
1१ २ ३ 
श्री. सुधीर सुखदेव ननवरे, अप्पर संचालक, वनामती, नागपूर 
धि कृषि सह संचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, | (रिक्‍त पदी) 
पुणे 
ढं SI. शिसोदे नारायण तुकाराम, कृषि सहसंचालक (आस्थापना), पुणे 
१ विभागीय कृषि सह संचालक, नागपूर (श्री. ननवरे यांच्या प्रतिनियुक्तीने) 


२. उपरोक्त अधिका-यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार त्या कार्यालयातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सोपवुन नियुक्तीच्या 
ठिकाणी तात्काळ रुजु व्हावे व तसा अहवाल आयुक्‍त (कृषि) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 
३. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेताक २०१८०७२६११३६५२२५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 


येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


Cc “७ AD -0 


Digitally signed by Sugriv Sambhaji 
Dhapate 


DN: c=IN, o=Government it Of Maharashtra, 


Sugriv : 
ee ou=Agriculture And ADF Department, 
S a m b h a | postalCode=400032, st=Maharasht 


2.5.4.20=d02297f9b5e889636956e: २955. e4 
Dhapate 


eal 12e908c0e9a7e572d4190f9709a817F51, 
cn=Sugriv Sambhaji Dhapate 
Date: 2018.07.26 11:37:24 +05'30' 
(सु.सं. धपाटे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव. 

अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १११७/प्र.क्र. ३७४ (भाग-३) /१५ओ 


५. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. मा. अ.मु.स (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ८, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 

९. सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 
१०. संचालक, वसंतराव नाईक कृषि व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था, (वनामती) नागपूर. 
११. सर्व सह सचिव/उप सचिव ( कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. संबंधित विभागीय आयुक्त ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

१३. सर्व विभागीय कृषि सह संचालक/जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 
१४. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१५. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे ) 

१६. सर्व संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे ) 

१७. निवड नस्ती /१५अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


